महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : असप-१३१८/प्र.क्र.१५१/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ जानेवारी, २०२० 


आदेशा 


संदर्भ :- शासन sear समक्रमांक दि.१४/११/२०१८ 


श्रीमती निकेता पांडे, अवर सचिव, नगर विकास विभाग यांची दि.१४/११/२०१८ पासुन संचालनालय, 
नगर परिषद प्रशासन संचालनलय, वरळी येथे सह संचालक या पदावर संदर्भाधिन आदेशान्वये प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


२. आता या आदेशान्वये श्रीमती निकेता पांडे, अवर सचिव यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 
श्रीमती निकेता पांडे, अवर सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना नगर विकास विभागात 
अवर सचिवाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. या आदेशानुसार श्रीमती निकेता पांडे, अवर सचिव यांनी नगर 
विकास विभागात रुजू व्हावे. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००१०९१७१२१२८६०७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan 
Bhimrao Gurav sce: 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
४ अमु.स./प्रधानसचिव/ सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
) सह/उप सचिव (आस्थापना) , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
) श्रीमती निकेता पांडे, अवर सचिव तथा सह संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, 
वरळी, मुंबई 
(9) निवड नस्ती कार्या १४. 


